महाराष्ट्र मध्यप्रदेश आंतरराज्य नियंत्रण 

मंडळ, नागपूर या कार्यालयातील नियत 
अस्थायी आस्थापनेवर मंजूर असलेल्या 
शिपाई संवर्गातील (६) पदांपैकी (३) पदे 
समर्पित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : आढावा-२०२२/प्र.क्र.५१/आ (पुर्नरचना) 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक : २९ जून, २०२२ 


वाचा :-१) Irrigation & Power Department, Resolution No.ISW ५२७०/ 

33833-KG, dated १४/०५/१९७१. 

2) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक : संकीर्ण -२०१५/प्र.क्र.५७/२०१५/ 
विसु-१, दि.१४/०१/२०१६. 

३) जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय, क्र : सीओई-२०२२/प्र.क्र.२०/जवि, 
दि.२३.०३.२०२२. 

४) सचिव, आंतरराज्य नियंत्रण मंडळ, नागपूर यांचे पत्र : आरानिमं/ 
आस्था/११५, दि.२५.०५.२०२२. 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र व मध्यप्रदेश या दोन्ही राज्यांचे मा.मुख्यमंत्री महोदय यांच्यात दि.१६/०५/१९६९ मध्ये 
झालेल्या करारानुसार दोन्ही राज्याच्या सीमेवर असलेल्या नद्यांवरील धरणे व जलविद्युत प्रकल्प यामध्ये 
समन्वय साधण्याकरीता आंतरराज्य नियंत्रण मंडळ, नागपूर हे मंडळ दि. ३ जुले, १९७१ पासून 
कार्यान्वित आहे. सदर मंडळाकरीता संदर्भ क्रमांक १ अन्वये एकूण २० पदे मंजूर करण्यात आली असून 
सदर पदांना वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात येते. सदर पदांपैकी शिपाई संवर्गातील एकूण ०६ पदांपैकी 
सचिव व सहसचिव या पदांकरीता ०२ शिपाई व इतर कार्यालयीन कामाकरीता ०१ शिपाई अशी एकूण 
wed ०३ शिपाई पदांची आवश्‍यकता असल्याचे संदर्भ क्र. ४ येथील पत्रान्वये कळविण्यात आले आहे. 
यास्तव शिपाई संवर्गातील उर्वरित ३ पदे समर्पित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

आंतरराज्य नियंत्रण मंडळ, नागपूर यांचे कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवर मंजूर 
असलेल्या एकूण २० पदांपैकी शिपाई संवर्गातील ६ मंजूर पदांपैकी ३ पदे समर्पित करण्यास शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर बदलाच्या अनुषंगाने सचिव, आंतरराज्य नियंत्रण मंडळ, नागपूर यांनी आवश्‍यक ती सर्व 
कार्यवाही तात्काळ करावी. तसेच मुदतवाढीचे प्रस्ताव सादर करताना आवश्यक ते बदल करुन प्रस्ताव 
शासनास सादर करावेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः आढावा-२०२२/प्र.क्र.५१/आ (पुर्नरचना) 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२०६२९१५२९०९०४२७ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by KAILAS VINAYAKRAO BILONIKAR 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, -WATER RESOURCES 
DEPARTMENT, postalCod 0032, st=Mahara: 
5. 


4,20=9a27dfb4b6256843f8c1809ab4420a59790d825d 1fe9528b0173f1603 
963ddb7, pseudonym=BCF91AD2CBD5640CFA 1 DABO0655BEAE83A361F00, 


BILONIKAR = 
(कैलास बिलोणीकर) 
सह सचिव, जलसंपदा विभाग. 

प्रत, 
१) अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२) सचिव (जसंवि व लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३) सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) महाळेखापाल१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
) महाळेखापाल१/२ (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
) संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
) 
) 
) 


०८ 


o~ 


5 


£59) 


S 


सचिव, आंतरराज्य नियंत्रण मंडळ, नागपूर. 

सह सचिव (सेवा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अवर सचिव, जलविद्युत कार्यासन, जलसंपदा विभाग. 

१०) कार्यकारी अभियंता, प्रशासकीय संगणकीय विभाग, पुणे 
(कार्यालयाच्या पदांमध्ये झालेल्या बदलांची नोंद घेण्यास्तव अग्रेषित) 

११) कार्यासन आस्थापना (पुनर्रचना) संग्रहार्थ. 


(९ 


vo 


पृष्ठ 2 पैकी २ 


